उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
(सीपीटीपी-४अ) करिता निर्माण करण्यात आलेली 
अधिसंख्य पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन Sea क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ८ एप्रिळ, २०२१ 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २० जानेवारी, २०१४ 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र..७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 
२० फेब्रुवारी, २०१६ 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक १४ जानेवारी, २०१९ 


४. सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांक : टिआरएन-०१२१/प्र.क्र.३/सीपीटीपी-ब, दिनांक २१ 
जानेवारी, २०२१ 


शासन आदेडा - 


उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गामध्ये राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१६ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गट-ब मधील पदासाठी शिफारस केलेल्या व 
सीपीटीपी-४ च्या प्रशिक्षणास रूजू होण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ दिलेल्या एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम-४अ मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या ३ उमेदवारांसाठी दिनांक १४ जानेवारी, २०१९ च्या 
शासन निर्णयाद्वारे ३ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यापैकी एका उमेदवाराला 
अन्य पदावर रूजू होण्यासाठी दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ (म.पू.) रोजी कार्यमुक्त करण्यात आले 
असून, इतर २ उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. 


२. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता तयार करण्याबाबतची कार्यवाही वनामती व यशदा 
प्रशिक्षण संस्थेस चाळू असल्याने, सीपीटीपी-४अ मधील गट-ब प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता तयार होऊन विभागीय संवर्ग वाटपाची कार्यवाही होण्यास काही 
कालावधी लागण्याची शक्‍यता असल्याने, सदर दोन अधिकारी सद्यस्थितीत ज्या ठिकाणी जिल्हा 
संलग्नेतचे प्रशिक्षण घेत आहेत त्या ठिकाणी त्यांना संवर्ग वाटप होईपर्यंत अधिसंख्य पदास मुदतवाढ 
देण्याबाबत शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२ 


३. उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील सदर २ अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा 
खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण ००१ संचालक व 
प्रशासन (00)(09) शिक्षण संचालक (अनिवार्य) (२२०२१०९१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा आणि सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 


दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०४०८१७०४५५८८२१ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VUAY SHELAR 
D ) F F PA K VU AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
DEPA\ 
254. 


1a72b2f23cc46d5945, 


1062095: 9 
}64A8A336D7067314ESF58B632FCBB 


S H E LA R = 2021.04.08 17:09:04 EPA SLA 
(दीपक होलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


4 


महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे 
५. महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 
बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर- ४४२ ४१० 
. शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 


०७८ “७ A  -0 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे/नागपूर 
१०.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


& 
७. शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
ह 
९ 


११.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. कार्यासन अधिकारी (प्रशा-५), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


